पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागाच्या संकेतस्थळावरील 
माहिती अद्ययावत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संस्थमा-२०२१/प्र.क्र.०७/संगणक 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS Ache जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: २१ सप्टेंबर,२०२१ 
शासन परिपत्रक- 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाची माहिती जनतेच्या सुविधेसाठी विभागाचे संकेतस्थळ 


- water.maharashtra.gov.in यावर उपलब्ध असते. सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या काळात 
सदर माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजना, महत्वाचा पत्रव्यवहार, वेळोवेळी लागणारे 
महत्वाचे शासन निर्णय, परिपत्रके इत्यादी बाबतची माहिती विभागाच्या संकेतस्थळावर दर तीन 
महिन्यांनी अद्ययावत करणे आवश्‍यक आहे. यातील माहितीसाठी संबंधित कार्यासनातीळल 
जबाबदार अधिका-यांची यादी परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट-"अ" वर असून त्यांना 
वेबसाईटवरील जबाबदार अधिकारी म्हणून नामनिर्देशित करण्यात येत आहे. 

या अधिका-यांनी दर तीन महिन्यांनी आपल्या विषयाशी संबंधित संकेतस्थळावरील 
माहिती तपासावी. सदरहू माहिती अद्ययावत असल्यास "माहिती अद्ययावत आहे" असे 
परिशिष्ट-"ब" नुसार प्रमाणित करावे. नसल्यास, याबाबतची अद्यायावत माहिती Soft copy व 
Hard Copy मध्ये संगणक कक्षास उपलब्ध करुन माहिती अद्ययावत करुन घ्यावी व त्यानंतर 


प्रमाणित करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संस्थमा- २०२१/प्र.क्र.०७/ संगणक 
विभागाचे संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवण्यासाठी विभागातील सर्व कर्मचारी/ अधिकारी 
यांनी विभागाच्या संकेतस्थळासंदर्भात काही सूचना/ निर्देश असल्यास याबाबत वेळोवेळी 


संगणक कक्षास अवगत करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१५१३१६४३००२८ 


असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार रर व नावाने. 


Digitally signed by Saroj Rajesh 
Deshpande 


. 
S a rO) DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 


R aj e S h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6a3 12461 10f5bc3d6fc7bdf1 
d6619a227d04e20859a66b7faddf919 


De S h pa Nn d e eee cn=Saroj Rajesh 


Date: 2021.09.21 13:09:01 +05'30" 


(सरोज देडापांडे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सह सचिव (सर्व), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. उप सचिव (सर्व), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
४. अवर सचिव (सर्व), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कक्ष अधिकारी (सर्व), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संस्थमा- २०२१/प्र.क्र.०७/ संगणक 


शासन परिपत्रक संस्थमा-२०२१/ प्र.क्र.०७/ संगणक सोबतचे परिशिष्ट - अ 


वेब माहीती अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी 


अनुक्र. शीर्षक वेब माहीती वेब माहीती नियंत्रण 
अधिकारी अधिकारी 
(१ | आमच्याविषयी क.अ.- पापु-०१ उप सचिव 
२ संघटनात्मक रचना क.अ.- पापु-०१ उप सचिव 
३ अधिकारी संपर्क क.अ. - पापु-०१ उप सचिव 
४ कार्यक्रम -जल जीवन मिशन क.अ. -पापु-१० सह सचिव 
५ कार्यक्रम -धोरण क.अ.- पापु-०७ सह सचिव 
६ कार्यक्रम- स्वच्छ भारत मिन क.अ.- पापु-१६ सह सचिव 
७ कार्यक्रम- जल स्वराज्य क.अ.- पापु-११ सह सचिव 
कार्यक्रम- अटल भुजल क.अ. -पापु-१५ सह सचिव 
कार्यक्रम - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल | क.अ. -पापु-१५ वि. का.अ 
qo ० कार्यक्रम- मराठवाडा वॉटर ग्रीड क.अ. -पापु-१८ सह सचिव 
११ | सेवा हमी कायदा क.अ. -पापु-०२ उप सचिव 
योजना 
१२ महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियान क.अ. -पापु-२१ सह सचिव 
१३ शहरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा | क.अ. -पापु-२२ सह सचिव 
योजना अनुदान 
१५ सुजल निर्मळ शहरी दलित वस्ती | क.अ. -पापु-२२ सह सचिव 
पाणी पुरवठा योजना 
१७ स्वच्छ भारत मिठान (ग्रा.) क.अ.- पापु-१६ सह सचिव 
१८ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम । क.अ.- पापु-१९ सह सचिव 
१९ माहितीचा अधिकार क.अ. -पापु-०१ उप सचिव 
२० साप्ताहिक टॅकर अहवाल क.अ.- पापु-१४ उप सचिव 
२१ जल जीवन मिठान क.अ. - पापु-१० सह सचिव 
ज्र आमच्या यंत्रणा क.अ. पापु-१५ सह सचिव 
२३ मजीप्रा क.अ. पापु-२३ उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संस्थमा- २०२१/प्र.क्र.०७/ संगणक 


महत्वाचे दुवे 
२४ कायदे/नियम क.अ. पापु-०७ सह सचिव 
क.अ. पापु-१५ सह सचिव 
२५ ई निविदा/दरपत्रक क.अ. पापु-०२ सह सचिव 
२६ नागरिकांची सनद क.अ. पापु-०१ सह सचिव 
२७ विभागात कार्यरत अ. मु.स. /प्र. स. / | क.अ. पापु-०१ सह सचिव 
सचिव यांच्या कार्यकाळाचा तपशील 
२८ विभागातील मंत्री / अधिकारी यांचे | os.  पापु-११, | सह सचिव 
विदेश अभ्यास दौ-याची व खर्चाची | क.अ. पापु-२५ 
माहिती 
२९ विभागाशी संबंधित महत्वाचे शासन | क.अ. पापु-०७ | सह सचिव 
निर्णय /समन्वय 
३० मंत्रालयात दिनांक २१.०६.२०१३ | क.अ. पापु-०१ सह सचिव 
रोजी भीषण आगीत नष्ट झालेल्या 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या 
नस्त्यांची माहिती 
३१ कार्यक्रम अंदाजपत्रक क.अ. पापु-०४ सह सचिव 
32 राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन संबंदित | क.अ. पापु ०७ सह सचिव 


बाबी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संस्थमा- २०२१/प्र.क्र.०७/ संगणक 


शासन परिपत्रक संस्थमा-२०२१/ प्र.क्र.०७/ संगणक सोबतचे परिशिष्ट - ब 


प्रमाणपत्र 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या water.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावरील .................... या शिर्षकाखाली माहिती .............................. या 
कार्यासनाशी संबंधित आहे. 

सदर माहिती तपासून ती अद्ययावत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत 


आहे. 


कक्ष अधिकारी/ जबाबदार अधिकारी नियंत्रण अधिकारी 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


